RNINo.MAHBIL/ 2009/ 35526 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - क 


वर्ष ३, अंक ८ ] 


[ पृष्ठे ५ 


गुरुवार ते बुधवार, मार्च ९ -१५, २०१७ / फाल्गुन १८-२४ , शके १९ ३८ 

[ किंमत : रुपये ६.०० ] 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकाऱ्यांनी तयार केलेले (भाग एक , एक - अ व एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक 
नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर ) वैधानिक नियम व आदेश ; यात भारत सरकार, उच्च न्यायालय, पोलीस आयुक्त, आयुक्त 
( राज्य उत्पादन शुल्क ), जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग, निवडणूक न्यायाधिकरण , निवडणूक निर्णय अधिकारी व 
निवडणूक आयोगाखालील इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो. 


. 


THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY 


ORIGINAL SIDE 


NOTIFICATION 


No. G /769/ 115.— Mrs. Kavita Y. Ambekar, Second Assistant to Court Receiver is hereby 
promoted and appointed as " First Assistant to Court Receiver” in the Pay Scale of Rs. 43690 
1080-49090-1230-56470 on the establishment of High Court, Original Side , Bombay with effect 
from 1st March 2017 ( B.O.H. ) until further orders vice Shri G. G. Ketkar [ who will be retiring 
on superannuation w.e.f. 28th February 2017 ( A.O.H.)] . 


By order and in the name of the Honourable the Chief Justice , 


D. V. SAWANT, 

REGISTRAR ( O. S. ) 
Prothonotary and Senior Master 

High Court, Bombay . 


Bombay , 
dated the 28th February 2017 . 


( १ ) 


भाग चार - क -१ 


२ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - क, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ९ -१५ , २०१७/ फाल्गुन १८-२४, शके १९ ३८ 

पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई यांचे कार्यालय 
फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता ( सीआयसीसी ) १ ९ ७३ चे कलम १४४ 


प्रतिबंधात्मक आदेश 


क्र . पोआ / कक्ष-११(६ )/ बृहन्मुबई महानगरपालिका निवडणूक २०१७-०२ / २०१७.- ज्याअर्थी, बृहन्मुबई महानगरपालिका निवडणूक 
२०१७ साठी २२७ प्रभागासाठी (१ ) २०७ ते २१३, २२३ ते २२७, आझाद मैदान , ( २ ) २१४ ते २२२ नागपाडा, ( ३ ) १९ ३ ते १९९ 
ना . न . जोशी मार्ग, ( ४ ) २०० ते २०६ काळाचौकी ( ५ ) १७२ ते १८१ सायन , ( ६ ) १८२ ते १९ २ दादर, ( ७ ) १६३, १६५ ते १७१ नेहरूनगर , 
( ८ ) १३४ ते १४४ देवनार , ( ९ ) १४५ ते १५५ चेंबूर , (१०) १११ ते ११२ , ११५ ते १२२ पार्कसाईट , (११ ) १०३ ते ११० , ११३ ते ११४ 
मुलुंड, (१२) १२३ ते १३३ पंतनगर , (१३) ८७ ते ९ ६ वाकोला, (१४ ) ८२ ते ८५, ९ ७ ते १०२ बांद्रा, (१५ ) ५ ९ ते ७१ आंबोली , 
(१६ ) ७२ ते ८१, ८६ अंधेरी , (१७ ) १५६ ते १६२, १६४ साकीनाका, (१८ ) ३२ ते ३५ , ४६ ते ४९ मालाड, (१ ९ ) १ ते ८ एम.एच.बी 
( २० ) ९ ते १८ बोरिवली, ( २१ ) १९ ते ३१ कांदिवली, ( २२ ) ५० ते ५८ वनराई, ( २३ ) ३६ ते ४५ दिंडोशी, या मतदारसंघामध्ये दिनांक 
२१ फेब्रुवारी रोजी मतदान होणार आहे व या सर्वही मतदारसंघाची मतमोजणी दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१७ रोजी मुबंई शहर आयुक्तालय 
हद्दीत खालील नमूद तक्त्यामधील ठिकाणी होणार आहे : 


प्रा . विभाग 


परिमंडळ 


पोलीस ठाणे 


मतमोजणी कार्यालयाचा पत्ता 


प्रभाग क्रमांक 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


दक्षिण 


परिमंडळ -१ 


आझाद मैदान 


परिमंडळ -३ 


नागपाडा 


ना . म . जोशी 


मार्ग 


काळाचौकी 


मध्य 


परिमंडळ -४ 


सायन 


परिमंडळ -५ 


दादर 


एलफिस्टन तांत्रिक विद्यालय, पहिला मजला, सभागृह , वासुदेव २०७ ते २१३ , 
बळवंत चौक , महानगरपालिका मार्ग, मेट्रो सिनेमा गृहासमोर, २२३ ते २२७ 
मुंबई ४०० ००१. 
गिल्डर लेन स्कूल , तळमजला, गिल्डर रोड, मुंबई सेंट्रल , मुंबई २१४ ते २२२ 
ग्लोबल मिल महानगरपालिका शाळा, पांडुरंग बुधकर मार्ग , १ ९ ३ ते १ ९९ 
दिपक सुनेमा जवळ , मुंबई ४०० ०१३. 
साईबाबा पथ, म्युनिसिपल शाळा, मिंट कॉलनी समोर , लालबाग , २०० ते २०६ 
मुंबई १२ . 
न्यु सायन म्युन्सिपल स्कुल कॉम्प्लेक्स , प्लॉट क्र . १६०/१६१, १७२ ते १८१ 
स्क्रीम क्र . ०६ , रोड क्र . २४ , जैन सोसायटी , वल्लभदास रोड, 
सायन (प.), मुंबई. 
डॉ . अॅन्थोनीया डिसिल्व्हा हायस्कूल , आर. बी . एस . के १८२ ते १ ९ २ 
बोले रोड, दादर ( प .), मुंबई ४०० ०२८ . 
शिवसृष्टी म. न. पा . शाळा, सेन्ट्रल ऑफीस, शिवसृष्टी मैदान १६३ , १६५ ते 
जवळ , एस . टी . डेपोच्या समोर, कुर्ला (पू), मुंबई ४०० ०२४ . १७१ 
देवनार कॉलनी मनपा उर्दु प्रा . मराठी शाळा क्र . ०१ देवनार १३४ ते १४४ 
कॉलनी , गोवंडी, मुंबई ४०० ०४३ . 
कलेक्टर कॉलनी, हिंदी मनपा प्राथमिक शाळा, शिवशक्तीनगर, १४५ ते १५५ 
कलेक्टर कॉलनी, स्वामी विवेकानंद डिग्री कॉलेज रोड , 
चेंबूर ( पूर्व), मुंबई . 
सेंट झेवियर हायस्कूल अॅन्ड ज्युनियर कॉलेज , नेवल डॉकीयॉर्ड १११ ते ११२, 
कॉलनी, एल . बी . एस . मार्ग, कांजुरमार्ग (प ) मुंबई. 

११५ ते १२२ 
कालीदास नाटयगृह जवळ , इंदिरा क्रीडा संकुल , टेबल टेनिस 

१०३ ते ११० , 
हॉल, पी . के. रोड , मुलुंड ( प), मुंबई. 

११३ ते ११४ . 


परिमंडळ -६ 


नेहरूनगर 


देवनार 


चेंबूर 


पूर्व 


परिमंडळ -७ 


पार्कसाईट 


मुलुंड 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- क, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ९-१५, २०१७/ फाल्गुन १८-२४ , शके १९ ३८ 


. 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


पंतनगर 


१२३ ते १३३ 


बृहन्मुंबई महानगरपालिका उच्च प्राथमिक शाळा क्र . २, पंतनगर , 
संत ज्ञानेश्वर मार्ग, घाटकोपर ( पूर्व) मुंबई. 


पश्चिम 


परिमंडळ -८ 


वाकोला 


८७ ते ९ ६ 


म . न . पा . प्रभात कॉलनी शाळा , १ ला मजला, एच - पूर्व 
विभाग कार्यालयाच्याजवळ, दुसरा रस्ता , टिपीएस, सांताक्रुज (पूर्व), 
मुंबई ४०० ०५७. 


. 


परिमंडळ - ९ 


बांद्रा 


८२ ते ८५ 
९ ७ ते १०२ 


आंबोली 


पेटीट मनपा शाळा , आर. के . पाटकर , मार्ग, भाभा 
रूग्णालयाजवळ , सेंट पिटर रोड, बांद्रा (प) , मुंबई. 
बृहन्मुंबई मनपा क्रीडा व ललित क्रीडा प्रतिष्ठान , शहाजी राजे 
क्रीडा संकुल, अंधेरी स्पोर्ट क्लब , २ रा मजला, वि . रा . देसाई 
रोड , अंधेरी (पश्चिम ), मुंबई ४०० ०५३. 


५ ९ ते ७१ 


अंधेरी 


७२ ते ८१, ८६ 


गुंदवली म्युन्सिपल स्कूल, मथुरादास मार्ग, ए. के. रोड, 
नटरज स्टुडिओजवळ , अंधेरी ( पूर्व), मुंबई. 
बाजारवार्ड, मनपा शाळा, मथुरादास वासनजी मार्ग, बैलबाजार, 
कुर्ला पश्चिम , मुंबई ( एल वार्ड अंतर्गत ). 


परिमंडळ -१० 


साकीनाका 


१५६ ते १६२ , 


१६४ . 


उत्तर 


परिमंडळ -११ 


मालाड 


३२ ते ३५ , 
४६ ते ४ ९ . 


लिबर्टी गार्डन , मनपा, उच्च प्राथमिक हिंदी शाळा मालाड ( प.), 

मुंबई ६४. 
एम . एच . बी . रूस्तुमजी मार्केट बेसमेंन्ट रूस्तुमजी कॉम्लेक्स , जयवंत सावंत 

मार्ग, दहिसर ( प.) मुंबई. 


१ ते ८ . 


. 


बोरीवली 


९ ते १८ . 


राजडा मनपा शाळा हॉल , उमेद आश्रम मार्ग, बोरीवली जेल बस 
स्टॉपच्यामागे , बोरीवली (प.), मुंबई . 


कांदिवली भुराभाई हॉल, शांतीलाल मोदी रोड, इराणीवाडी, 

१ ९ ते ३१ . 
कांदिवली (प. ), मुंबई . 
परिमंडळ -१२ वनराई मध्यवर्ती निवडणूक कार्यालय, नेस्को हॉल नं . १ 

५० ते ५८ 
ए. व्ही . आय . पी . ग्राउंड हॉल , वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे, 

गोरेगांव ( पूर्व), मुंबई . 
दिंडोशी मध्यवर्ती निवडणूक कार्यालय, गोंविद नगर, मनपा शाळा, हाजीबा ३६ ते ४५ . 

पुरोड, मालाड ( पूर्व), मुंबई . 
सदर मतमोजणी प्रक्रिया सुरळीतपणे व शांततेत पार पाडण्यासाठी , कायदा व सुव्यवस्था राखणेकामी सार्वजनिक मालमत्तेच्या सुरक्षिततेच्या 
दृष्टीने सार्वजनिक उपद्रव टाळण्यासाठी , उपरोक्त २३ मतमोजणी केंद्रांच्या ठिकाणी २०० मीटर परिसरात निर्बंध घालणे जरूरीचे आहे अशी माझी 
खात्री झालेली आहे . 


त्याअर्थी, मी , अशोक दुधे, पोलीस उप आयुक्त ( अभियान), बृहन्मुंबई फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १४४ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार असा आदेश देतो की , उपरोक्त नमूद मतमोजणीकेंद्राच्या ठिकाणी २०० मीटर परिसरात दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१७ रोजीचे सकाळी 
००-०१ वा . पासून ते मतमोजणी प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत खालीलप्रमाणे आदेश देण्यात येत आहेत : 


भाग चार- क -२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - क, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ९-१५ , २०१७/ फाल्गुन १८-२४, शके १९ ३८ 
( १) मतमोजणीच्या परिसरात कोणत्याही प्रकारची अधिकृत - अनधिकृत हत्यारे तसेच परवान्यावरील कोणत्याही प्रकारची हत्यारे 
घेऊन फिरणेस या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 


~ 


सदरचा आदेश कायदेशीर कर्तव्य बजावीत असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना (पोलीस दल , संरक्षण दल, तुरूंग विभाग, बँक सुरक्षा 
विभाग व इतर केंद्रीय तसेच राज्य शासनाचे अधिकारी व कर्मचारी यांना) लागू राहणार नाही, तसेच ज्या परवाना धारकास रूढीप्रमाणे 
बंदूक प्रदर्शित करण्याचा अधिकार आहे त्यांना हा आदेश लागू राहणार नाही. 

( २ ) मतमोजणीच्या परिसरात मोबाईल, कॉडलेस फोन, पेजर वापरण्यास , अगर घेऊन येण्यास मनाई करण्यात येत आहे.( कर्तव्यावर 
असणाऱ्या शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांना हा आदेश लागू राहणार नाही.) 

( ३) मतमोजणीच्या परिसरात खाजगी इसमांना ध्वनीक्षेपकाचा वापर करण्यास मनाई करण्यात येत आहे. 
( ४ ) मतमोजणीच्या परिसरात कोणताही 

मजकूर लिहिण्यास अगर छापील 

मजकूर 

प्रदर्शित करण्यास मनाई करण्यात येत आहे . 
( ५ ) मतमोजणीच्या परिसरात शासकीय वाहने सोडून कोणत्याही प्रकारचे वाहन आत नेण्यास मनाई करण्यात येत आहे. 
( ६ ) मतमोजणीच्या परिसरात विहित पासशिवाय प्रवेश करण्यास मनाई करण्यात येत आहे . 


सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भा . दं . वि . कलम १८८ अन्वये शिक्षेस पात्र राहील . सदरचा आदेश माझे सही 
शिक्यानिशी आज दिनांक २० फेब्रुवारी २०१७ रोजी दिला आहे. 


अशोक दुधे, 


मुंबई, 
दिनांक २० फेब्रुवारी २०१७ . 


पोलीस उप आयुक्त ( अभियान ) , 
बृहन्मुंबई तथा कार्यकारी दंडाधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- क, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ९-१५, २०१७/ फाल्गुन १८-२४ , शके १९ ३८ 


THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY 


ORIGINAL SIDE 


NOTIFICATION 


No. G / 769.— It is hereby notified that shri G. G. Ketkar, First Assistant to Court , Receiver , 
High Court, Original Side , Bombay has retired on superannuation with effect from 28th February 
2017 ( A. O. H ). 


By order of the Honourable Chief Justice , 


High Court, Original Side , Bombay , 
dated the 3rd March 2017 . 


D. V. SAWANT, 

Registrar (O. S.), 
Prothonotary and Senior Master . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


